बदली 
उपअभियंता (विद्युत) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा HATH: एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र. ८९/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १५.६.२०१८ 
शासन आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने सार्वजनिक 


बांधकाम विभागातील खालीळ अधिका-यांच्या बदल्या त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत 


आहेत. 


उप अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


अ.क्र. उप अभियंता ( विद्युत) यांचे नांव | सध्या कार्यरत असलेल्या बदळीचे ठिकाण 
कार्यालयाचे नांव 

शि , श्री.शेतळलकुमार लक्ष्मण मुंढे | उप अभियंता (fa), आरे | उप अभियंता ( वि), शहर 

विद्युत उप विभाग, मुंबई | विद्युत उप विभाग, दक्षिण 
मुंबई 
२. श्रीमती शिल्पा चिंतामण | उप कार्यकारी अभियंता, | उप अभियंता ( वि), विद्युत 
रामटेके कृषी बांधकाम विद्युत | उप विभाग, वांद्रे 

विभाग, मुंबई 

३. श्री.संभाजी लक्ष्मण घोरपडे उप अभियंता ( वि), विद्युत | उप अभियंता (वि), विद्युत 
उप विभाग, मुलुंड उप विभाग, अंधेरी 

8. श्री.मनीष रामचंद्र पाटील स्वीय सहायक, नागपूर | उप अभियंता (वि), विद्युत 
विद्युत विभाग, नागपूर । उप विभाग क्र.१, नागपूर 

षु. श्री.कुलदिपकुमार बापुराव खरे [उप अभियंता (वि), | उप अभियंता (वि), विद्युत 
पी.जी.आय.विद्युतु उप | उप विभाग भंडारा 
विभाग, नागपूर 

६. श्री.वसंत बुधाजी राणे उप अभियंता ( वि), विद्युत | उप अभियंता (वि), विद्युत 
उप विभाग, गडचिरोळी । उप विभाग,वर्धा 

७. श्री.चंद्रकांत बंडप्पा चाकोते स्वीय सहायक, उप अभियंता ( वि) (स्वीय 
सा.बां.विद्युत विभाग, सहायक), कार्यकारी 
पुणे अभियंता (वि), कोल्हापूर 


शासन आदेश क्रमांकः एळटीएस-२०१८/ प्र.क्र.८९/सेवा-२, दिनांक १५.०६.२०१८ 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्‍त उप अभियंता (विद्युत) यांना नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 

३. उपरोक्त उप अभियंता (विद्युत) यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या 
गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन 
करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव 
सबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीडीआर- 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना 
लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक 
कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घ्यावी. 

४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी veyed व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी पदभार 
सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 
बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन 
संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शाक्य होईल. AAT. (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


सदर शासन Ba महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१५१७४४३८८४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Arvind Jag: h Kambhi 
DN: c=l vernment lal hi Public Works Department 
rvind Jagannath : pe 
25. 17f8e597c7957f95eeba7e 1 6ac87 1e58cfc3b203f7c12731 
11cfb15, 
seriall -9002cefc24afd7333b681924b5ec78d1 13291 ff4a25db398420 
a mM e 106cd457d41f5, ganni th Kamb! 
De 2018.06.15 17:44:59 +05'30' 
(अ.ज. कांबळे) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एलहटीएस-२०१८/ प्र.क्र.८९/सेवा-२, दिनांक १५.०६.२०१८ 


२. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
३. अधीदानव लेखा अधिकारी, मुंबई/वांद्रे 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/ठाणे/नागपूर/भंडारा/वर्धा/गडचिरोली/पुणे 

५. सर्व संबंधीत उप अभियंता (विद्युत) यांना मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
यांच्या मार्फत. 

६. मा. मंत्री (सा. बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) /मा.राज्यमंत्री 
(सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
मुंबई. 

८. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


